उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
अधिपत्याखालील, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई या 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -१४ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा:- १. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.११.०२.२०२१. 
२. शासन निर्णय शुद्धिपत्रक, समक्रमांक दि.१५.०६.२०२१. 
३. शासन निर्णय शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि.२४.०६.२०२१. 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 
संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.११/०२/२०२१ अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे. सदर सुधारीत 
आकृतीबंधामध्ये लिपिक-टंकलेखक संवर्गाची ८ पदे कमी करण्यात आली असून ७० पदे मंजूर 
करण्यात आली आहेत. त्यानंतर शासन निर्णय शुद्धिपत्रक दिनांक १५/०६/२०२१ व 
दि.२४/०६/२०२१ अन्वये आकृतीबंधामध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार, 
काही कार्यालयांमध्ये प्रहासकीय saad gar लिपिक-टंकलेखककांची पदे स्थलांतरीत करुन 
तसेच ज्या कार्यालयांमध्ये पदोन्नती साखळी राखणे शक्‍य आहे त्या कार्यालयांमध्ये वरिष्ठ 
लिपिकांची पदे स्थलांतरीत करुन गट-क संवंर्गातील पदांची पुनर्वाटप करणेबाबत संचालक, 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांनी दि.१७/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शिफारस 
केलेली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय शुद्धिपत्रक, दि.१५/०६/२०२१ सोबतच्या विवरणपत्र ब मध्ये 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शुद्धिपत्रक - 
वाचा येथील शासन निर्णय, दि.१५/०६/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र - ब अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. सुधारीत विवरणपत्र - ब सोबत जोडल्याप्रमाणे आहे. 


२. सदर शासन निर्णय शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२१४१६०३०५७११० असा आहे. 
हे निर्णय शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASHOK S MANDE 


(अशोक मांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहितीस्तव, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/कामगार-१ 


२. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
४. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक. 


प्रति, 


१. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई 

२. सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा - संचालक, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई.) 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा) महाराष्ट्र -१/ महाराष्ट्र-२, मुंबई/नागपूर 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. वित्त विभाग, आपूक/सेवा-९/अर्थसंकल्प/व्यय- १६, मंत्रालय, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी (प्रशासन -१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई. 

. निवडनस्ती. 


one G&G © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय शुद्धिपत्रक, क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/कामगार-१,दि.१४ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र -ब 


द्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, अराजपत्रित -गट_ब व गट_क च्या स्थायी (स्था) व अस्थायी (आ पदांचे विवरणपत्र 


गट-क 


वाहन प्रयोगञाळा | प्रयोगशाळा 
चालक रसायन सहाय्यक 


१) पालघर कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकाचे १ पद अकोला कार्यालयात स्थलांतरीत करणे. 


२) नाशिक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकाचे १ रिक्‍त पद जळगाव कार्यालयात स्थलांतरीत करणे व जळगाव कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखकाचे १ रिक्‍त पद 


नाशिक कार्यालयात स्थलांतरीत करणे 


3) अपर पुणे कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकाचे १रिक्‍्त पद अहमदनगर कार्यालयात स्थलांतरीत करणे 


४) पुणे-१ कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकाचे १रिक्‍त पद रत्नागिरी कार्यालयात स्थलांतरीत करणे 


५) पुणे -२ कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकाचे १रिकक्‍्त पद सोलापूर कार्यालयात स्थलांतरीत करणे 


६) ठाणे कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखकाचे १ रिक्‍त पद व अपर पुणे कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखकाचे १ रिक्‍त पद 


पालघर कायालयात स्थलांतरीत करणे. 
७ सातारा कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखकाचे १ रिक्‍त पद सांगली कार्यालयात स्थलांतरीत करणे 


